गोदावरी खोऱ्यातील Were 


एकात्मिक विनियमन तयार 
करण्यासाठी अभ्यास गटाची नियुक्‍ती 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८६ /२०२३/सिंव्य (धोरण) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक- ०१ ऑगस्ट,२०२३ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८६ /२०२३/सिंव्य (धोरण),दि.२६ जुले २०२३ 
२) महासंचालक मेरी यांचे पत्र क्र. मसं/संप्रजसंसु/तांशा/१६४/२०२३,दि.२८.०७.२०२३ 


शासन निर्णय 


जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्व बाजूकडील धरणात साठणाऱ्या पाण्याचा योग्य प्रकारे वाटप होण्याच्या 
दृष्टीने खरीप हंगामातील पाण्याची निकड, बाष्पीभवन, वहनव्यय इत्यादी तसेच पूर्वीच्या समितीच्या दिनांक 
०८.०८.२०१३ च्या अहवालानुसार अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचा व मधील कालावधीत नदी 
खोऱ्याच्या जल नियोजनात झालेले बदल विचारात घेऊन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या दृष्टीने शासन 
स्तरावर संदर्भ क्र.१ अन्वये अभ्यास गट गठीत करण्यात आला आहे. 


सदर अभ्यास गटाचे अध्यक्ष, महासंचालक मेरी, नाशिक यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.२ अन्वये सुचविलेल्या 
बदलानुसार संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयात खालील बाबींचा समावेश करण्यात येत आहे. 


सदर अभ्यास गटामध्ये सदस्य म्हणून अधीक्षक अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, औरंगाबाद यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथपि सदर पद रिक्‍त असल्याकारणाने अधीक्षक 
अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे ऐवजी अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांची सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. 


तसेच सदर अभ्यास गटामध्ये विशेष निमंत्रित म्हणून खालील सदस्यांचा नव्याने समावेश करण्यात 
येत आहे. 


१) अधीक्षक अभियंता, धरणे मंडळ, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
२) अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 


वर नमुद नव्याने समाविष्ट विशेष निमंत्रित सदस्य उपरोक्‍त अभ्यास गटाच्या कार्यकक्षेमध्ये समाविष्ट 
विषयाशी संबंधित उपलब्ध माहिती व अभ्यासानुसार समितीला मार्गदर्शन करतील. तसेच अभ्यास गटाला 
अंतिम अहवाल सादर करण्यास सहाय्य करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८६ /२०२३/सिंव्य (धोरण) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८०११७४१०९६७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRANJALI SHAILENDRA TONGSE 
p RA N J A | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4.20=1c91f0bbeae08e70e5111d077adae5e033c 
S H A | | F N D RA 087c23020e52fee1b981a9b040f2d, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=24F871ED92D55F304CFEC8684B90C 

AE89350970EB5B97B6A6E3 1 BF88F2BDE6BA, 
TO N G S F cn=PRANJALI SHAILENDRA TONGSE 

Date: 2023.08.01 17:42:39 +05'30' 

(प्रांजली टोंगसे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई 
५. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक 
६. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
७. मुख्य अभियंता (विनिर्दिष्ट प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, पुणे 
८. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक 
९. मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक 
१०. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 
११. मुख्य अभियंता (पा) व सह सचिव , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
१२. मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उप सचिव (सिंव्य) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. उप सचिव (जसं) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. अधीक्षक अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१६. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
१७. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 
१८.अधीक्षक अभियंता, धरणे मंडळ, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
१९. अवर सचिव (जलसंपत्ती/नियोजन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. अवर सचिव (सिंव्य/धोरण), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. सिंव्य (धोरण) संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


